सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४४ ] शुक्रवार , दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ : अग्रहायण २५ , शके १९३८ 


[किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


अनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता पालिका सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरवित आहे. 


नगर परिषद प्रशासन शाखा 


परिशिष्ट - अ 


औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १० 

पोटकलम ( १-ई ) अन्वये . 


अ . क्र उमेदवाराचे नांव | प्रभाग क्र . 
१. | सौ .शितल विरभद्र गादगे ६२ 


कायमचा पत्ता 
घर नं .१४४ , अविष्कार 
कॉलनी एन ६ सिडको 
औरंगाबाद 


आदेश 
जा .क्र . २०१६/ नपाप्र/निवडणुक / डिजेएमएस क्र . महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १० पोटकलम (१ -ई ) नुसार 
औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ मधील निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत केलेल्या पध्दतीनुसार 
सादर करण्यास कोणत्याही समाधानकारक वा वाजवी कारणाशिवाय कसूर 
केला आहे , हे सिध्द होत असल्याची खात्री पटल्याने परिशिष्ट अ मधील 
उमेदवार यांना मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दि .०५/ ०६ /२०१० 


दिनांक १५/ १२/ २०१६ 


विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


